प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना सन २०२३-२४ 
अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांची 
प्रशासकीय मान्यता रद्द करुन त्या ऐवजी नवीन 


कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२३/१२/प्र.क्र.०७ (भाग-१/पर्यटन, 


दिनांक : ५ मार्च, २०२४. 


संदर्भ Wied व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र.टिडीएस-२०२३/१२/प्र.क्र.०७/पर्यटन 
(शिकाना), दि.२०/१२/२०२३. 


शासन निर्णय : 


पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन योजना सन २०२३-२४ 
अंतर्गत संदर्भाधिन शासन निर्णय, दिनांक २०/१२/२०२३ अन्वये खालील तक्त्यामध्ये नमूद केलेल्या कोल्हापुर 
जिल्ह्यातील कामांसाठी रुपये ४००.०० लक्ष प्रशासकीय मान्यता देऊन स्तंभ क्रमांक ४ येथे नमूद केल्याप्रमाणे 


रुपये १२०.०० लक्ष एवढा निधी जिल्हाधिकारी, कोल्हापुर यांना वितरीत करण्यात आला आहे :- 


(रुपये लक्षात) 
मुळ शासन कामे a वितरीत 
निर्णयातील ee केलेली 

ee i st य 
क्र. रक्‍कम 
Le २ ३ ४ 
२ कोल्हापुर | कोल्हापुर जिल्हयातील हातकणंगले तालुक्यातील विकास 
कामे 
शिंगी मौजे कोरोची येथील हनुमान मंदिर परिसर जागेस वॉल 
कंपॉड भिंत बांधणे व सोयी सुविधा व सुशोभिकरण करणे rea 
2 मौजे तारदाळ येथील शिरकाईदेवी मंदिर वरील मजल्यावर ग 
सभागृह बांधणे व सोयी सुविधा व सुशोभिकरण करणे a 
3 मौजे रुई येथील व्यंकटेश मंदिर परिसरात सोयी सुविधा व 
सुशोभिकरण करणे aca 
8 मौजे साजणी येथील पार्श्वनाथ दिगंबर जेन मंदिर येथे भक्‍त > 
निवास बांधणे व सोयी सुविधा व सुशोभिकरण करणे ae 
4 मौजे रेंदाळ येथील श्री बिरदेव मंदिर परिसरात सोयी सुविधा 
व सुशोभिकरण करणे al 
६ मौजे आळते श्री क्षेत्र कुंथगिरी देवस्थान येथे सांस्कृतिक 
सभागृह बांधणे व सोयी सुविधा व सुशोभिकरण करणे ee 
एकूण ४००.०० १२०.०० 


वरील तक्त्यामध्ये नमूद केलेल्या कामांची प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात येत असून त्याऐवजी 
खालील तक्त्यामध्ये नमूद केलेल्या कामांना रु.३९९.९७ लक्ष प्रशासकीय मान्यता देऊन वरील तक्त्यातील 
कामांसाठी वितरीत करण्यात आलेला रुपये 920.00 लक्ष निधी खालील तक्त्यातील कामांवर खर्च करण्यास 
याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. :- 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/१२/प्र.क्र.०७ (भाग-१)/पर्यटन, 


(रुपये लक्षात) 
अ.क्र कामे प्रशासकीय 
मान्यता 
१ २ ३ 


पूर | कोल्हापूर जिल्हयातील हातकणंगले, शिरोळ तालुक्‍यातील विकास कामे 

१. । मोजे रूई, ता. हातकणंगले, जि. कोल्हापूर येथील अब्दूळ मलिक दर्गा ४९.९९ 
सांस्कृतिक हॉल बांधणे व सुशोभिकरण करणे, 
२. | मौजे चंदूर, ता. हातकणंगले, जि.कोल्हापूर येथील म्हसिध्द मंदिर दडवत ५०.०० 
मार्ग जक्कुबाई मंदिर परिसर सुशोभिकरण करणे. 
३. | मौजे चंदूर, ता. हातकणंगले, जि.कोल्हापूर येथील म्हसिध्द मंदिर दडवत ५०.०० 
मार्ग ते अंबाबाई मंदिर परिसर सुशोभिकरण करणे. 
४. | AL चंदुर ता. हातकणंगले जि. कोल्हापूर येथील म्हसिध्द मंदिर दडवत ५०.०० 
मार्ग जायकवल मंदिर परिसर सुशोभिकरण करणे 
५. ।मो. नांदणी ता. शिरोळ जि. कोल्हापूर येथील वृषभाचल निशिधिका भक्‍त ९९.९९ 
निवास बांधणे 
६. ।मौ.कबनूर, ता.हातकणंगले येथील कल्लेश्वर मंदिर येथे भक्‍त निवास बांधणे 88.88 


एकूण ३९९.९७ 


०२. वरील नमूद कामांसाठी जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार 
कार्यान्वयीन यंत्रणा नियुक्‍त येत आहे. 

०३. उपरोक्त कामांबाबत इतर अटी व शार्ती संदर्भाधिन शासन निर्णयाप्रमाणेच लागू राहतील. 

०४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३०५१२५०००६५२३ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


SANTOSH VITHAL 7000000000 
ROKADE टं 
(संतोष वि. रोकडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र - २, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 
३. महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेख), मुंबई. 
४. संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५. जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर. 
६. जिल्हा नियोजन अधिकारी, कोल्हापूर. 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर. 
८. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 
९. वित्त विभाग (का.व्यय-१५/ अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 
qo. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 
पृष्ठ २ पैकी २ 


